महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार 
परिषदेची पुनर्रचना. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जसप-२०२०/प्र.क्र.११५/का-३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०५ जानेवारी, २०२३ 


वाचा : 
१. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. जजाप-२०१४/प्र.क्र.८१/का.७ 
दिनांक ०४.०२.२०१६,१२.०२.२०१६ व ११.०७.२०१६. 
२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.जसप-२०२०/प्र.क्र.११५/का.३, 
दिनांक २३.०७.२०२०. 


प्रस्तावना- 

भारतीय संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचीतील भाग-ख मधील परिच्छेद -४(१) अनुसार महाराष्ट्र 
राज्यामध्ये जनजाती सल्लागार परिषद अस्तित्वात आहे. उपरोक्‍त दिनांक ०४.०२.२०१६, १२.०२.२०१६, 
११.०७.२०१६ व २३.०७.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जनजाती सल्लागार परिषदेची पुनर्रचना 
करण्यात आली. तथापि,नवीन मंत्रीमंडळ स्थापन झाल्यामुळे महाराष्ट्र जनजाती सल्लागार परिषदेची 
पुनर्रचना करणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय: 


भारतीय संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचीतील भाग-ख मधील परिच्छेद -४ चा उपच्छेद -३ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य जनजाती 
सल्लागार परिषद नियम -१९६० प्रमाणे या शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची 
पुनर्रचना करण्यात येत आहे.पुनर्रचना सल्लागार परिषदेची रचना खालीलप्रमाणे राहील. 


महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची पुनर्रचना खालीलप्रमाणे करण्यात यावी. 


१. _ | श्री.एकनाथ संभाजी शिंदे मुख्यमंत्री-पदसिध्द अध्यक्ष 
२. | डॉ. विजयकुमार कृष्णराव गावित मंत्री,आदिवासी विकास तथा पदसिध्द उपाध्यक्ष 
३. | श्री.अशोक रामाजी ऊईके विधानसभा सदस्य 
४. | श्री.काशिराम वेचन पावरा कित्ता 

५. | डॉ. संदिप प्रभाकर धुर्व कित्ता 

६ = | श्री.राजेश उदेसिग पाडवी कित्ता 

७. | डॉ.देवराम मडगुजी होळी कित्ता 

८. | श्री.दिलीप मंगळु बोरसे कित्ता 

९. । श्री.कृष्णा दामाजी गजबे कित्ता 

।१०_ | श्री.श्ांताराम तुकाराम मोरे कित्ता 

।११_ | श्री.श्रीनिवास चितामन वनगा कित्ता 


शासन निर्णय क्रमांकः जसप-२०२०/प्र.क्र.११५/का-३ 


१२ श्री.राजकुमार दयाराम पटेल कित्ता 
१३ | श्रीमती मंजुळा तुळशीराम गावीत कित्ता 
१४ | श्रीमती लताबाई सोनवणे कित्ता 
१५. | श्री.भिमराव केराम कित्ता 
१६ | श्री.दौलत भिका दरोडा कित्ता 
१७ | ALTO रघुनाथ पाटील कित्ता 
१८ | श्री.मिलिद थत्ते सदस्य, 


(मा.राज्यपाल महोदयांकडून नामनिर्देशित सदस्य) 


१९ | डॉ.आर.के.मुताटकर सदस्य, 


(मा.राज्यपाल महोदयांकडून नामनिर्देशित सदस्य) 


२० | डॉ.प्रदीप व्यास अपर मुख्य सचिव, 


आदिवासी विकास विभाग -पदसिध्द सदस्य सचिव 


२. महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषद नियम,१९६० मधील नियम क्रमांक-१३ चा आधार 


घेऊन खाली दर्शविलेल्या अनुसूचित जमातीचे मा.विधानसभा सदस्य व मा.संसद सदस्य यांना तसेच 


मान्यवर अधिकारी / व्यक्‍तींना जनजाती सल्लागार परिषदेवर कायम निमंत्रित सदस्य म्हणुन नामनिर्देशित 


करण्यात येत आहे. 


. डॉ.भारती प्रवीण पवार, केंद्रिय आरोग्य राज्यमंत्री, भारत सरकार. 
. श्री.राजेंद्र धेंडया गावित,संसद सदस्य 

. श्री.अशोक महादेवराव नेते, संसद सदस्य 

. डॉ.हिना विजयकुमार गावित, संसद सदस्य 

. अँड.के.सी.पाडवी,विधानसभा सदस्य 

. श्री.धर्मरावबाबा आत्राम, विधानसभा सदस्य 

. श्री.नितीन अर्जुन पवार, विधानसभा सदस्य 

. श्री.सुनिल चंद्रकांत भुसारा, विधानसभा सदस्य 

९. 


श्री.विनोद भिवा निकोले, विधानसभा सदस्य 


१०.श्री.हिरामण भिका खोसकर, विधानसभा सदस्य 
११.श्री.शिरिषकुमार सुरुपसिंग नाईक, विधानसभा सदस्य 
१२.डॉ.किरण लमाजी लहामटे, विधानसभा सदस्य 
१३.श्री.सहसराम मारोती कोरोटे, विधानसभा सदस्य 
१४.श्री.आमड्या फुलजी पाडवी, विधानपरिषद सदस्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जसप-२०२०/प्र.क्र.११५/का-३ 


3. सदर परिषदेवरील say सदस्यांचा प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता,मुंबई नागरी सेवा GS-2 
मधील परिशिष्ट ४२ (अ) यातील सेक्हानमधील (१) (बी) च्या तरतुदीनुसार व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र 
टिआरउ-१४७७/१०३२/सी/एसईआर-५, दिनांक २३.०९.१९७७ व क्रमांक- टिआरए-१०८३/१४२६/ 
एसईआर-५, दिनांक ०१.०२.१९८४ च्या आधारे नियमित केला जावा व या नियमाच्या तरतूदी केवळ रेल्वे/ 
सडक प्रवासासाठी लागू असल्याने तसेच शासनाच्या काटकसरीच्या धोरणानुसार प्रथम श्रेणीच्या 
शासकीय अधिकाऱ्यांना विमान प्रवास करण्यावर बंदी असल्यामुळे अशासकीय सदस्यांना विमान प्रवास 
तसेच रेल्वेचा वातानुकूलीत प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही. 


8, सदर परिषदेवर अशासकीय सदस्य म्हणून होणाऱ्या आमदार/खासदार यांचा प्रवास भत्ता, 
दैनिक भत्ता, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिआरए-१४७०/१३१/अठरा, दिनांक २७.०१.१९७१ 
प्रमाणे आमदार/खासदार यांना विधानमंडळाच्या कामकाजासाठी असलेल्या दराप्रमाणे नियमित केला 


जावा. 
प. या संबंधातील अधिसुचना शासकीय राजपत्रात वेगळया रितीने प्रसिध्द करण्यांत येत आहे. 
&. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१०५१२०७५५३५२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA 7 
PANDURANG 6012 — 


(रविंद्र गोटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. डॉ.भारती प्रवीण पवार, केंद्रिय आरोग्य राज्यमंत्री, भारत सरकार. 
६. श्री.राजेंद्र धेंडया गावित,संसद सदस्य,नवी दिल्ली. 
७. श्री.अशोक महादेवराव नेते, संसद सदस्य, नवी दिल्ली. 
८. डॉ.हिना विजयकुमार गावित, संसद सदस्य, नवी दिल्ली. 
९. सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ. 
१०.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
११.सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
१२.अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
१३.आयुक्‍त आदिवासी विकास, नाशिक. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जसप-२०२०/प्र.क्र.११५/का-३ 


१४.सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१५.सर्व जिल्हाधिकारी 
१६.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
१७.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास ठाणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर. 
१८. संचालक,सामाजिक न्याय,पुणे 
१९.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
२०.व्यवस्थापक संचालक, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
२१.व्यवस्थापक संचालक, aN आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
२२.सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२४.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२६.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई. 
२७.सहसंचाळक,लेखा व कोषागारे,मुंबई. 
२८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
२९.आयुक्‍त,अनुसूचित जाती जमाती,भारत सरकार,नवी दिल्ली. 
३०.सचिव,लोकसभा सचिवालय,पार्लमेंट हाऊस, नवी दिल्ली. 
३१.सर्व सह सचिव/उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३२.सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३३.निवडनस्ती, कार्यासन क्र.का.३. 
३४.व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय,चर्नीरोड,मुंबई. 
त्यांना विनंती की,हा शासन निर्णय,महाराष्ट्र शासन,राजपत्र,असाधारण,भाग-एक मध्ये उपविभाग 
मध्ये तात्काळ प्रसिध्द करावा व त्याच्या १५० प्रती कृपया या विभागास पाठवाव्यात. 
HHH 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


